महाराष्ट्र पोलीस दलातील तपासी अधिकारी 
यांना पोलीस ठाणे / घटक पातळीवर गुन्हे 
तपासा दरम्यान झालेल्या खर्चासाठी पोलीस 
तपास यंत्रणेसाठी स्वतंत्र फंड निर्माण 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.६८१/पोल-५अ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, कफ परेड,मुंबई-४०० ००५. 
तारीख: २२ ऑगस्ट, २०१३ 


वाचा :- 
१) झासन निर्णय क्रमांकः मआख-१०-०२/प्र.क्र.८८/२००२/विनियम,दिनांक १० एप्रिल, २००३ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः विअप्र-१०-०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, दिनांक १५ मे, २००९ 
३) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२३/५४/बीपीआरडी/तपासखर्च/ 
४७३/२०१०, दिनांक ४ सप्टेंबर २०१२ 
प्रस्तावना :- 
अंतर्गत सुरक्षेबाबत नवी दिल्ली येथे दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१० रोजी मा.मुख्यमंत्र्यांच्या 
परिषदेच्या वेळी मा.केंद्रीय गृह मंत्री, नवी दिल्ली यांनी “कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर तपासी अधिकारी 
यांना पोलीस ठाणे / घटक पातळीवर गुन्हे तपासा दरम्यान येणाऱ्या खर्चाच्या प्रतिपूर्ती करण्याबाबत 
कार्यवाही करावी” असे सुचविले होते. तसेच राज्यातील पोळीस अधिकाऱ्यांसमवेत दिनांक ३० ऑगस्ट, 
२०१२ रोजी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॉन्फरन्समध्ये 5008188 funds for 
investigation activities should be created हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. 
महाराष्ट्रातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल होतात. सदर 
गुन्हयांचा तपास संबंधित पोलीस अधिकारी / कर्मचारी करतात. तसेच राज्य गुन्हे अन्वेषण 
विभागाकडूनही महत्त्वाच्या गुन्हयांचा तपास केला जातो. गुन्हयाच्या तपासासाठी विविध कारणांसाठी 
जो खर्च होतो, तो खर्च संबंधित तपासी अधिकारी स्वत: करीत असून, त्यांना शासकीय अनुदानातून 
कुठलाही परतावा मिळत नाही. पोलीस ठाणेनिहाय जर तपासी अधिकाऱ्यास निधी मंजूर केल्यास, 
तपासी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या तपासा दरम्यान झालेल्या खर्चाचे देयक सादर करुन त्याचा परतावा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.६८१/पोल-५अ 


त्यांना मिळत जाईल. या उद्देशाने तपास अनुदान (Investigation Fund) मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात मंजूर असलेल्या अनुदानातून महाराष्ट्र पोलीस दलातील 
पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना तपास कामासाठी कर्नाटक पोलीसांच्या धर्तीवर प्रवास भत्ता, दैनिक 
भत्ता व सर्वसाधारण खर्च यासाठी रु.१५,००,००,०००/- (रुपये पंधरा कोटी फक्त) इतके अनुदान 
संक्षिप्त देयकावर काढण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. उक्त अनुदान पूर्ण वर्षासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे चालू वित्तीय वर्षाचे जवळपास 
पाच महिने संपले असल्यामुळे, उर्वरित सात महिन्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्यामार्फत एकूण मंजूर अनुदानाच्या गुणोत्तरात निधीचे वाटप घटकनिहाय करण्यात यावे. 
३. सदरचे अनुदान हे संबंधित घटक प्रमुखांकडे सुपूर्द करण्यात यावे. सदर अनुदान गुन्हे तपास 
कामासंबंधी लागणाऱ्या खर्चाव्यतिरिक्‍त इतर कोणत्याही बाबींवर खर्च न करण्याचे बंधन संबंधित घटक 
प्रमुखांवर राहिल. 
४. सदरची मंजुरी खालील अटीच्या अधीन राहिल... 

१) वित्त विभागाच्या दिनांक १० एप्रिल, २००३ च्या शासन निर्णयातील सूचनांचे पालन करण्यात 
यावे. 

2) वित्त विभागाच्या दिनांक १५ मे, २००९ च्या शासन निर्णयासमवेतच्या वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, अ.क्र.११(अ), नियम-३४ मधीळ अटींचे तसेच 
शासनाने वेळोवेळी संक्षिप्त देयकासंदर्भात निर्गमित केलेल्या आदेशातील तरतुदींचे व सुचनांचे 
पालन करण्यात यावे. 

3) यापूर्वी संक्षिप्त देयकाव्दारे काढलेल्या रकमांची तपज्लीलवार देयके लवकरात लवकर सादर 
करण्यात येतील. 

४) खर्च नियमित देयकाव्दारे करणे शक्‍य नसून त्यासाठी संक्षिप्त देयक सादर करणे अनिवार्य 
असल्याची खात्री करुन घेण्यात आली आहे. 

५) प्रस्तावित संक्षिप्त देयकाचे तपशीलवार देयक विहित मुदतीत (एका महिन्याच्या आत) सादर 
करण्याची जबाबदारी संबंधित घटक प्रमुखाची राहिल. 

६) मासिक निधी विवरणपत्रानुसार सदर रक्‍कम खर्च करण्यास उपलब्ध आहे व त्याबाबतचा 
तपशील देयकासोबत सादर करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.६८१/पोल-५अ 


७) ज्या बाबीसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच बाबीवर खर्च करण्यात यावा. 
८) वितरित करण्यात आलेल्या निधीसाठी हिवाळी अधिवेशन २०१३ मध्ये पुरवणी मागणी सादर 
करुन, सदर रक्‍कम मंजूर करुन घेण्यात यावी. 
५. सदरचा खर्च हा "मागणी क्रमांक-बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) (०१) 
जिल्हा पोळीस बल, ५०-इतर खर्च (दत्तमत) (२०५५ ०१६८)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१३-१४ 
करिता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-३८७/१३/व्यय-७, आणि 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-५१६/१३/विनियम, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१३ अन्वये मिळालेल्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८२३१२४४२१८३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shivaji 


Shivaji ee acai 
O= Government Of Aha 
Sa m at rao Patankar, C = IN, S = Mah. ht 
2 atan ka r Bae. 5073.08.23 13:03:56 +05'30' 
शिवाजी पाटणकर 
उपसचिव, गृह विभाग 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे. 

) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


विशेष पोलीस महानिरीक्षक, फोर्स वन, मुंबई. 
संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व पोलीस आयुक्‍त 


£33) 


S 


(३ 


8 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-३११३/प्र.क्र.६८१/पोल-५अ 


qo) ad परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक 

११)सर्व पोलीस अधिक्षक 

१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१३)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


) 

) 

) 

) 

) 

१५)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१६)अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८)संबंधित कोषागार अधिकारी. 

१९) कक्ष अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
२०) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प-११), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
29) कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
22) निवड नस्ती / पोल-५अ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


